तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत 
अधिक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
यांच्या अधिपत्याखालील १) कार्यकारी अभियंता, गिरणा 
नदी खोरे प्रकल्प विभाग,नाशिक या विभागांतर्गत लघु 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, सटाणा व माणिकपुंज 
प्रकल्प उपविभाग,नांदगांव २) कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग,धुळे त्याअंतर्गत ३ उपविभागीय 
कार्यालयातील बांधकाम कार्यप्रकारातीलळ नियत 
अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(४३८/२०२३)/ लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१९/१०/२०२३. 


पहावे : १) शासनाचे शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(१७१/२०२३)/लपा, दि. १३.०४.२०२३. 
२) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१/०८/२०२३ व 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि.६ .०९.२०२३ 
३) धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे यांचे जा.क्र.धुपाप्रम/आ-६/मुदतवाढ/३७७२/सन २०२३, 
दि.२५/०८/२०२३ 


प्रस्तावना :- संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग धुळे कार्यप्रकारातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी ८८ पदांना रुपांतरीत ०१ पद तसेच गिरणा नदी खोरे प्रकल्प 
विभाग,नाशिक लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,सटाणा व माणिकपुंज प्रकल्प उपविभाग,नांदगांव ३६ 
रुपांतरीत ०२ पदांना अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभाग शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला AS, sean अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय:-आता संदर्भ क्र.०३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मध्ये 
दर्शविल्याप्माणे जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवरील उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यालय निहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी 
व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत खाळील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील 

3) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 

महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी Rea / व्यपगत झालेली नसतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(४३८/२०२३)/ लपा 


४) जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या /पदामधीळ घट 
/पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरुन पदांना मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 

करण्यात यावा. 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत अस्थायी पदे व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापना या पदांवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०४), तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान Stra) (४७०१ आय १९८). 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च लेखाशिर्ष " मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, (००) (००) (०३), तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (लहान पाटबंधारे) 
(कार्यक्रम) (४७०२ ४९२७) या लेखा शिर्षाखाली टाकावा व उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. ०६.०९.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१९१४३३५५२१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
VA R 5 H A 5 A N D E E Pp CEN ितिशा OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 


2.5.4.20=b200b2df2a6c4331b4a626db8cféd32f7b30a2c55 1 4afe21882df5 1ab8cd 
aad2, postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F260EDEE79F0963337 
66DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 
Date: 2023.10.19 14:36:34 +05'30' 


(वर्षा भगत) 
सहपत्र : परिशिष्ट-१ व २ कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 

१) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव 
३) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव. 

४) अधिक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

५) कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,धुळे. 

६) कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग,नाशिक 

९) कक्ष अधिकारी (अर्थ-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी आ (पर्नरचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) कक्ष अधिकारी आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) ल. पा. कार्यासन, संग्रहार्थ. 


व हरी त आळ a a) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(४३८/२०२३)/ लपा 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. FATS - २०२३/प्र.क्र..४३८/२०२३)/लपा, दिनांक १९/१०/२०२३ सहपत्र 
परिशिष्ट “१ ” 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
कार्यालयाचे नाव - अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालये 


९)भांडारपाल 


३) टंकलेखक 


१४) सगणक 


१५) वाहनचालक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(४३८/२०२३)/ लपा 


८)वाहनचालक fie =] 


i 
१.२ लघुपाटबंधारे १)उप अभियंता 
बांधकाम उपविभाग,शिरपूर 


शिका २)कनिष्ठ अभियंता/शाखा 

अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
ery 
11111 ४वरकलिकक 

4) कनिष्ठ लिपिक 
pee 
er 
—— र 
oo 
ihe a 


लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग १)उप अभियंता 


१.३ ) 
सामोडे 
) 


२)कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ 


३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


4) कनिष्ठ लिपिक २ 


६) टंकलेखक 


pa 


८)वाहनचालळलक 
र 
7 


१८ पदे 
[एकूण-३४--१८--१८--१८- ८८ पदे 


२ 'कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे 

लघु पाटबंधारे बांधकाम १)उप अभियंता 
माणिकपुंज प्रकल्प उपविभाग, 

सामोडे,नांदगाव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


A) 
me) 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(४३८/२०२३)/ लपा 


२कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ 

[सहायक अभियंता श्रेणी-२ 

३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

४) वरिष्ठ लिपिक 
का र 
al 
4 
= 4 
os र 
णक 
Rl ce 

[सटाणा 
; काचा 


न 
२)कनिष्ठ / अभियंता/ ४ 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ 


३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
८)वाहनचालक 
९) शिपाई 


a ्लॅलललटस्त 
ळा पकी 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(४३८/२०२३)/ लपा 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.(४३८/२०२३)/लपा,दि.१९/१०/२०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “२” 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
कार्यालयाचे नाव - अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालये 
विभागाचे /उपविभागाचे नांव [पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 


कार्यकारी अभियंता श्रीत्यामराव भिमराव अल्हाट |३०.०९.२०२३ 
लघु पाटबंधारे विभाग,धुळे 


स्य हता . तो." 


गिरणा नदी खोरे प्रकल्प 
विभाग,नाशिक (माणिकपुंज 
प्रकल्प उपविभाग नांदगाव, 
सटाणा) 


२) श्री.मधुकर बाबुराव कोते २८.०२.२०२७ 


कार्यकारी अभियंता, मजूर ०२ श्री.हरीचंद्र रामचंद्र सांगळे 


igitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 

१00७: 


)२023643310436260980632170930०205514९21882ती51308तत 
hi 


aad2, ‘ode=400032, 
i 271 1C10F A6CF7DA605799BE6228F533334F 260EDEE79F 09633376 

6DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 

Date: 2023.10.19 14:36:57 +05'30 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


